कै. नि. पं. जोशी, उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, 
नाशिक जिल्हा यांचे घरबांधणी अग्निमावरील व्याजाची 
रक्‍कम माफ करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक - वैमाशा-२०२१/२८४/प्र.क्र.६८/ ग्रासं-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २८ जुले, २०२१ 


वाचा :-१ क्र.उनि वैमाशा /नाविना /लेखा /घबांअ /निपंजो/सनि/ २०१९/ ६६९, दि. १९/०७/२०१९ 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ-२०१२ / प्र.क्र. 30 / २०१२ / विनियम, दि. २० फेब्रुवारी, २०१५. 
3) वित्त्त विभाग परिपत्रक क्र. घबांअ -२०१५ / प्र.क्र.२२/१५ / विनियम, दि. ०१/०२/२०१८ 
४) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांचे पत्र क्र. वैमाशा-१/आस्था/उप./निपंजो./व्याज / २०२१,९१० 
दि. २९/६/२०२१. 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील आदेशान्वये कै. नितीन पं. जोशी, सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, नाशिक 
जिल्हा, नाशिक यांना रु.२२,००,०००० /- (बावीस लाख फक्त) इतके घरबांधणी अग्रीम मंजूर करण्यात आले होते. 
सदर घरबांधणी अग्रीमातील रु. ८,१०,६०० /- इतक्या मुद्दल रकमेची वसूली एकूण २१ मासिक हप्त्यांमध्ये माहे 
एप्रिल, २०२१ पर्यंतच्या वेतनातून करण्यात आलेली आहे. 


2. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील परिपत्रकानूसार कै. जोशी यांच्या घरबांधणी अग्रीमावर त्यांच्या मृत्यु 
पर्यंत रु. ३,४१,२७९ /- इतक्या व्याजाची परिगणना करण्यात आलेली आहे. 


३. कै. नितीनपं. जोशी यांचे दिनांक १६ मे, २०२१ रोजी निधन झाले आहे. यास्तव संदर्भ क्र.२ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयानूसार श्री. जोशी यांच्या घरबांधणी अग्रीमावरील व्याजाची रु. ३,४१,२७९ /- इतकी रक्क्म 
माफ करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२८१४५३४३५८०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
CHARUSHILA 


CHANDRAKANT TAMBEKAR 
(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 

१) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, नाशिक जिल्हा, नाशिक. 

३) महालेखापाल -9/2 महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा, मुंबई. 

४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

६) श्रीमती जया नितीन जोशी, राजगड पॅलेस, फ्लॅट नं. ५०२, दिंडोरी रोड, नाशिक 

७) निवडनस्ती (ग्रासं-३) 


